केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 
“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक्र क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २६ मे, २०२३. 


वाचा :- 
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१, 
दिनांक :- २७.०४.२०२३ 
शुध्दीपत्रक्र 
संदर्भीय शासन निर्णयामधील शासन निर्णयातील पान क्रमांक २ मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद करण्यात 
आले आहे. 


अ) व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत बोर व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांसाठी होणारा खर्च | अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता 
रु. २६१.५६७ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय 
अनुदान) (२४०६ १२४३) ll) त्या अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा ४०% करीता रु. ४८.५२५ 
लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (४० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१०२) 
॥) आवर्ती बाबींसाठी रु. ३०५.१६७ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० 
वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(२३) व्याघ्र 
प्रकल्प (५०% केंद्रीय अनुदान) (२४०६ ए१२२) IV) त्या अनुरुप ५०% राज्य हिस्सा रु. १६६.३१५ 
लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२४) व्याघ्र प्रकल्प (५० % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१३१) 
(सोबतच्या विवरणपत्रानुसार) सन २०२३-२०२४ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

त्याऐवजी 

अ) “व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पांच्या विकासात्मक कामांसाठी 
होणारा खर्च | अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता रु. २६१.५६७ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. 
२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय अनुदान) (२४०६ १२४३) ॥ त्या 
अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा ४० % करीता रु. ४८.५२५ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (Vo % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१०२) Ill) आवर्ती बाबींसाठी रु 
३०५.१६७ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(२३) व्याघ्र प्रकल्प (५० % केंद्रीय 
अनुदान) (२४०६ ए१२२) IV) त्या अनुरुप ५०% राज्य हिस्सा रु. १६६.३१५ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य 
योजना (००)(२४) व्याघ्र प्रकल्प (yo % राज्य हिस्सा) (२४०६ ए१३१ (सोबतच्या 
विवरणपत्रानुसार) सन २०२३-२०२४ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा- 
या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०५२६१३१२५९४९१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
S| D D E S H | TU K A R A M on पदात तील ANT 


5.4.20=7dc40890d791d 1b 1 e6bae88da52eabb63f f3ab6258c7e318f8c3 
733687८362, pi \de=400032, st=Mahi 


= =Mahara 
SAWARD ) E KA R rialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8FO3C6688 12EBA 1DBODD8E2 
84883B7BD7FA74DA65D, SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
Di 


2023.05.26 13:14:28 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

८. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

९. कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१०. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
११. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


